गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१, २०५५, 
पोलीस, (००) ११३, पोलीस कर्मचारी वर्ग 
यांचे कल्याण, या Saisie सन 
२०१७-१८ या वित्तीय वर्षात मंजूर 
अनुदानापैकी ७० टक्के निधी वितरित करणे 
व खर्च करणे यांकरिता मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पीडब्लूएफ-०६१७/प्र.क्र.३५९/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० जुले, २०१७. 


वाचा :- १ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दिनांक १८.०४.२०१७. 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, 
दिनांक ३०.०६.२०१७. 


शासन निर्णय- 

सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षाच्या अर्थसंकल्पात गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१, 
२०५५, पोलीस, (००) ११३, Waly कर्मचारी वर्ग यांचे कल्याण या लेखाशीर्षाखाली एकूण 
रु.१०,५३,००,०००/- इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी Wo टक्के निधी, 
पुढील तक्त्यात विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, वितरित व खर्च करणे यांकरिता, पुढील अटींवर, 
याद्वारे, मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र लेखाशीर्ष एकूण मंजूर अनुदान | वितरित करण्यात 
आलेला निधी 

(9 (2 (Y (8) 

षि : (००) रु.५०,००,०००/- रु.३५,००,०००/- 


(००(०१) पोलीस कल्याण निधीसाठी 
अंडादान (अनिवार्य) (२००५ ०२६६) 


३२. अंशदाने. 
2. (00)(02) पोलीस कर्मचाऱ्यांना अर्थसहाय्यित | रु. 3,00,000/- रु.२,१०,०००/- 
दराने vate वस्तूंचा पुरवठा 
(अनिवार्य) (२००५ ०२७५) 
३३. अर्थसहाय्य. 
३. (००)(०३) पोलीसांच्या sts निधीसाठी | रु.१,००,००,०००/- । रु. ७०,००,०००/- 


अंशदान (अनिवार्य) (२००५ ०२८४) 
32. अंशदाने. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्लूएफ-०६१७/प्र.क्र.३५९/पोल-७. 


अ.क्र. लेखाशीर्ष एकूण मंजूर अनुदान | वितरित करण्यात 
आलेला निधी 
(१ (2 (Y (8) 
४. (००)(०४) कर्तव्य बजावतांना जखमी | रु.९,००,००,०००/- | रु.६,३०,००,०००/- 


झालेल्या पोलिसांना आणि मृत पावलेल्या 
पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना अनुदान 
(अनिवार्य) (२००५ ०२९३) 

३१. सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर). 


एकूण--(००)११३, पोलीस कर्मचारीवर्ग यांचे कल्याण. | रु.१०,५३,००,०००/- | रु.७,३७,१०,०००/- 


अटी:- 
१) उक्त निधीबाबतचे अभिलेख लेखापरीक्षेसाठी उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक राहील. 
२) उक्त निधीच्या उपयोजनाचे प्रमाणपत्र शासनास (गृह विभाग) व महालेखापाल (लेखा 
व अनुज्ञयता)-१/२, महाराष्ट्र, यांना सादर करणे बंधनकारक राहील. 


२. उक्त खर्च हा, गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१, २०५५, पोलीस, (००) 993, पोळीस 
कर्मचारीवर्ग यांचे कल्याण, या लेखाशीर्षाखाली परिच्छेद १ मधील तक्त्यात विनिर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे, चाळू (सन २०१७-१८) वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


३. उक्त निधी कोषागारातून काढण्याच्या प्रयोजनासाठी विशोष पोलीस महानिरीक्षक 
(प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, यांना नियंत्रक अधिकारी आणि कार्यालय अधीक्षक, पोलीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांचे कार्यालय, मुंबई, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी, 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-अर्थसं-२०१७/ प्र.क्र.९४/ 
अर्थ-३, दिनांक ३०.०६.२०१७, अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७१/५/.॥/99॥॥.90/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१७०८०९१२०८४१९९२९ 
असा आहे. हा seat डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal 80156 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


S W ते p Nn i | ou=Home Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad58 


G O a | 3 (0 [| ५ e 2f9b876d443b2654088832e43dcad21c52a, 
cn=Swapnil Gopal Borse 


Date: 2017.08.09 11:59:25 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्लूएफ-०६१७/प्र.क्र.३५९/पोल-७. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


८ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, 
विधान भवन, मुंबई. 

मा. गृह राज्यमंत्री (हाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

कार्यालय अधीक्षक, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांचे कार्यालय, मुंबई. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
अवर सचिव (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


